आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम 
खर्च” योजनातंर्गत निधी वितरण... 
(मागासवर्गीय कल्याण-वेतन) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. ०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २८ एप्रिल, २०२१. 


वाचा - 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र .अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८ /अर्थ-३, दि.०६.०४.२०२१. 
२) शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र. बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६, दि.०७.०४.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक,२०२१”यास विधानमंडळाने मंजुरी दिळेली असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील 
शासन परिपत्रकान्वये माहे एप्रिळ,२०२१ या महिन्यातील तातडीच्या बांधिल खर्चासाठी तात्पुरती 
व्यवस्था म्हणून अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण प्रणालीवर ठराविक 
उद्दीष्टांकरीता खालीलप्रमाणे मर्यादित निधी उपलब्ध करुन दिलेला होता. 


उद्दीष्ट/बाब निधी मर्यादा उद्दीष्ट/बाब निधी मर्यादा 
०१-वेतन १०% १०- कंत्राटी सेवा ५% 
०२-मजुरी ५% १३-कार्यालयीन खर्च ५% 
०४- निवृत्तीवेतन विषयक खर्च १०% १४- भाडेपट्टी ५% 
०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी देयक ५% ३६- सहायक अनुदाने (वेतन) १०% 


त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्चाच्या” योजनांकरीता वाचा अ.क्र.२ 
येथीळ शासन निर्णयान्वये निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. आता वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय 
निधी वितरण प्रणालीवर (BEAMS) बाब क्र. ०१- वेतन व ३६- सहायक अनुदाने (वेतन) वरील खर्च 
भागविण्यासाठी अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या ५ टक्‍के इतका वाढीव निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन 
दिलेला आहे. सदर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “ कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधीळ सोबतच्या 


विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक- २ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे अर्थसंकल्पीत 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


तरतुदींच्या ५ टक्के इतका निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत 
निधी खर्च करतांना संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय 
नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेमधीळ तरतुदी व सर्व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णयवित्तविभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 


दिलेल्या निधी मर्यादेत व वाचा अ.क्र.१, दि.०६.०४.२०२१ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकिय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४२७१७५९०८०४२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute 


Rav j nd fa DN: CN = Ravindra Digambarro Aute, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Tribal Development 


Digambarro Aute "७ 


Date: 2021.04.28 16:48:28 +05'30' 


(रविंद्र औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

६. व्यवस्थापकीय संचालक, आदिवासी विकास महामंडळ,नाशिक 

७. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

८. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर. 
९. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१३. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. २८ एप्रिल, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट | २०२१-२२ साठीची सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक 
क्र. क्रमांक | अर्थसंकल्पिय तरतूद वितरीत अधिकारी 
करण्यात येत 
असलेली तरतूद 
| २ ३ | ४_| ‘ द 
मागणी क्रमांक-टी-५ 

२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 

०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 

| (०१)(०१)आदिवासी विकास ०१-वेतन ५७५०००.०० २८७५०.०० आयुक्‍त, 
आयुक्तालय - क्षेत्रीय यंत्रणांचे आदिवासी 
बळकटीकरण (कार्यक्रम खर्च) विकास, नाशिक 
(22249383) 

२ | (0228) अनुसूचित जमाती | ०१-वेतन २३५२५९.०० ११७६२.९५० आयुक्त, 
प्रमाणपत्र तपासणी (कार्यक्रम आदिवासी, 
खर्ची संशोधन व 
(२२२५४१२२) प्रशिक्षण संस्था, 

पुणे. 

3 | (0949) आदिवासी मुलांसाठी | ०१-वेतन ११०००००.०० ५५०००.०० आयुक्‍त, 

व मुलींसाठी शासकीय आदिवासी 
वसतीगृह (कार्यक्रम खर्च) विकास, नाशिक 
(2224D24) 

8 | (०१)(६०) आश्रमशाळा समुह ०१-वेतन ८००००००.०० ४०००००.०० आयुक्‍त, 
(कार्यक्रम खची आदिवासी 
(२२२५०७३४) विकास, नाशिक 

५ | (०१)७३)स्वयंसेवी संस्थांना ३६-सहाय्यक १०००००००.०० ५०००००.०० | आयुक्त, 
आश्रमशाळा व मुलगोद्योत्तर | अनुदाने (वेतन) आदिवासी 
आश्रमशाळा चालविण्यासाठी विकास, नाशिक 
सहाय्यक अनुदाने (कार्यक्रम 
खर्च) 

(2224F 928) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. २८ एप्रिल, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 

अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट | २०२१-२२ साठीची सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक 

क्र. क्रमांक | अर्थसंकल्पिय तरतूद वितरीत अधिकारी 
करण्यात येत 
असलेली तरतूद 
1 १| २ > | 8 | षु g 
२४२५- सहकार 

६ | (०१)(०८) महाराष्ट्र राज्य 3§&- 240000,00 9240000 | आयुक्‍त, 
सहकारी आदिवासी विकास | सहाय्यक आदिवासी 
महामंडळास वित्तीय सहाय्य । अनुदाने विकास, नाशिक 
(कार्यक्रम खर्च (वेतन) 

(२४२५०८५३) 

७ | (09)(90) शबरी आदिवासी 3§- 24000,00 9240.00 | आयुक्त, 
विकास महामंडळास वित्तीय | सहाय्यक आदिवासी 
सहाय्य (कार्यक्रम खर्च) अनुदाने विकास, नाशिक 
(२४२५१३५९) (वेतन) 

एकूण मागणी क्रमांक-टी-५ २०१८५२५९.०० | १००९२६२.९५ 
Ravindra eee te 
Digambarro Aute Mahe, OU ba Beira 
(रविंद्र औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


